राज्य राखीव पोलीस बल, प्रशिक्षण केंद्र, नानवीअ 
यास स्वतंत्र कार्यालयाचा दर्जा देण्याबाबत 


मःाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : ":ईएक्स-०३०४/प्र.क्र.१५०/पोल-५. अ 
Hale. मुंबई-४००००३२, 
दिनांव, : इ -८ *२०१९०. 


वाचा:- १) पोलीस महासंचालक का५लयाचे पत्र क्र. पोमसं/२६-ब/पदनिर्मिती/भानबीज 
प्र.केन्द्र/४6१/०७, दिनांक १५.२.२०१० 
२) अप्पर पोलीस महासंचालक, रा.रा.पोलीस बल, मुंबई यांचे पत्र क्र.अपोमसं/ 
रारापोबल/०३/१८२ (बी) '२००९/१०६०, दि. २ एप्रिल, २०१०. 


शासन निर्णय : 


राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्रमांळ १ पुणे येथे असलेले नवप्रविष्ठ शिपाई प्राशिक्षण ax 
दि.१.१.१९८८ पासून नानवीज, ता.दौंड, जि.पुणे येथे राज्य wale पोलीस बल गट क्रमांक « यांच्या 
अखत्यारित चालू झाले आहे. राज्यातील इल! पोलीस प्राशिक्षण बिद्यालवे अप्पर पोलीस महारांचालक 
प्रशिक्षण ब खास पथके यांच्या अधिपत्याखाःोी असून त्यांना स्वतंत्र दर्जा आहे. त्याच धतीवर राज्य 
राखोब पोलीस प्रशिक्षण केन्द्रात निमलष्करी जातील जवानांना प्रशिक्षण दिले जात असल्याने नानवीज 
प्रशिक्षण केन्द्रास विशेष पोलीस महानिरिक्षक, राज्य राखीब पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 


अधिपत्याखाली स्वतंत्र दर्जा देण्याबाबतची बाघ शासनाच्या विचाराधीन होती. 


२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक 'अप्र-१००८/प्र.७०/२००८/विनियम, दिनांक १७.५.२००९ 
अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७.८, भाग-पहिला, उपविभाग-१ ते ५ मध्ये करण्यात आलेल्या 
सुधारणातील भाग-पहिला, उप विभाग-एक, 3 नुक्रमांक-३, नियम दोन नुसार ' कार्यालय प्रमुख" म्हणून 
घोषित करण्याच्या प्रशासनिक विभागास असत न्या पूर्ण अधिकारांमध्ये राज्य राखोब पोलीस बल प्रांशक्षण 


केन्द्र नानवीज, ता. दोंड, जि.पुणे या कार्यालटास स्वतंत्र दर्जा देण्यात येत आह. तसेच तेथोल प्राचार्य 


= "कार्यालय प्रमुख ब नियंत्रण अधिकारी" व उप प्राचर यांना " आहरण a संवितरण अधिकारी" 


म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. हे आदेश वित्त विभागाच्या अनोपचारिक संदर्भ क्र २२७/९०/व्यय-5, दिनांक १४.७.२०१९० 


अन्व मान्यता घेऊन निर्गीमत करण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ond — 
( सदानंद जाधव ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
vice 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
पोलीस आयुक्त, पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद, SIAN, अमरावती, नबी मुंबई, ठाणे, 
अप्पर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण ब खास पथके, मुंबई, 
विशेष पोलीस महानिरिक्षक, मोटार परिवहन, पुणे. 
सवं पालीस अधीक्षक, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, महार ष्ट्र राज्य, 
प्राचार्य, राज्य Wala पोलीस बल, प्रशिक्षण केन्द्र, दौर, 
प्रधान महालेखाकार (लेखा परोक्षा-१), महाराष्ट्र राज्य. मुंबई 
महालखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता)((खा परीक्षा), मुंबई/नागपूर, 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
Marat लेखा अधिकारी, मुंबई, 
वित्त विभाग (व्वय-७/विनियम) अर्थापाय sina, मंत्र जय, मुंबई, 
गृह विभागातील सर्व कार्यासने. 
गृह विभागाच्या अधिनस्त असलेले सर्व विभाग aE कार्यासन प्रमुख 
TAGS नस्ती, पोल-३. 


